सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
वसतिगृह इमारत दुरूस्तीच्या इमारती व रस्त्यांचे 
परिरक्षण लेखाशिर्ष २२२५ एफ४८८ करीता नियंत्रक 
व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ मार्च,२०२४. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५० /अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि. २५.०२.२०२० 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 
दि.१९.०३.२०२१ 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 
दि.३०.०३.२०२२ 

४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.सकआ/शिक्षण/बांधकामे/ २२२५ 5४८८/ 
नि.वि./आह. स संवि/ का-५अ/२०२३-२४/८०४, दि.१.३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष 2224 ४८८ या लेखाशिर्षाखाळी सामाजिक न्याय विभागाच्या 
अखत्यारितीत येणाऱ्या वसतिगृहांची दुरूस्ती करण्यात येते. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे संदर्भ 
क्र.४ येथील दि.१.३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष २२२५ एफ४८८ या 
अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित (जिल्हा) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांना घोषित करणे व 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त,समाज कल्याण,पुणे यांना घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: 

इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष २२२५ Feed या लेखाशिर्षाखाळी सामाजिक न्याय 

विभागाच्या अखत्यारितीत येणाऱ्या वसतिगृहांची दुरूस्ती करण्यात येते. या लेखाशिर्षाकरीता आयुक्त, 
समाजकल्याण पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून व संबंधित (जिल्हा) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१५३७५१३७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL KONDASJI 
AHIRE 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 


२. आयुक्‍त, समाजकल्यण SYA HA, FAT 

३. सर्व मुख्य अभियंता, प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, 

६. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई/पुणे 

९. वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०.का-अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
११.निवडनस्ती / बांधकामे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


